राज्यातील जमीनींना अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक 
ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) 
देण्याबाबतची कार्यपध्दती. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७७/ल-१. 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०२२. 


वाचा :- १.भूमी संसाधन विभाग, भारत सरकार यांचेकडील दिनांक २०.१०.२०२१ व दिनांक २४.१२.२०२१चे 
अ.शा. पत्र. 
२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे क्र. रा. भू. -४, 
भूभाग ओळख क्रमांक/(॥_०॥९/२०२२, दि. ३१.०३.२०२२ व दिनांक २५.०४.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये डिजीटल इंडीया लॅन्ड रेकॉर्ड 
मॉडर्नायझेडान प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत संगणकीकृत झालेल्या अधिकार अभिलेखांसाठी अव्दितीय भूभाग ओळख 
क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. सदर निर्देशांत 
नमूद केल्यानुसार राज्यातील जमीनींना जिओ रेफरन्सिंग नुसार हे क्रमांक देता येतील. तथापि त्यासाठी जिओ 
रेफरन्सिंगचे काम पुर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
राज्यातील प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक (ULPIN) देण्यात येणार असल्याने प्रत्येक 
भूभागास विशिष्ठ ओळख निर्माण होणार आहे. तसेच नागरिकांना त्याचा फायदा होणार असून सहजरित्या ULPIN 
च्या आधारे जागेबाबत तपासणी करणे शाक्य होणार आहे. ULPIN चा वापर Interconnectivity of various Systems 
म्हणजे Data Sharing साठी करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाच्या निर्देशांस अनुसरून 
राज्यातील प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक (Unique Land Parcel Identification Number) 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत SIAM पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये डिजीटल इंडीया लॅन्ड रेकॉर्ड 
मॉडर्नायझेडान प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत संगणकीकृत झालेल्या अधिकार अभिलेखांसाठी अव्दितीय भूभाग ओळख 
क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) @varatad दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्यातील 
प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक (Unique Land Parcel Identification Number) @UaRt मान्यता 
देण्यात येत आहे. प्रत्येक भूभागास देण्यात येणारा अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (ULPIN) हा विशिष्ट पध्दतीने 
(Random ) तयार होणारा ११ अंकी क्रमांक असेल. 
अव्दितीय भूभाग ओळख HATH ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) ग्रामीण व शहरी 
भागातील भूभागांना देण्याबाबतची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे. 
अ. ग्रामीण अधिकार अभिलेखांकरीता ULPIN:- 
१. ग्रामीण भागात सुमारे २.६२ कोटी ७/१२ कार्यान्वीत आहेत. 
२. ग्रामीण संगणकीकृत अधिकार अभिळेख्यांकरीता ULPIN प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
३. संगणकिकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण होणार असून,त्यामध्ये शहानिशा करण्याची व्यवस्था 
असेल. 
४. दुबार (Duplicate) ULPIN तयार होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७७/ल-१. 


५. प्रकरणपरत्वे ULPIN देण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१ अस्तित्वात असलेले सर्व ७/१२ नां (॥_०॥ लागू करण्यात (assign) येतील. 

५.२ क्षेत्राच्या सामिळीकरणामुळे अथवा पोटहिस्स्यामुळे त्याचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल होणार 

असल्याने तयार होणाऱ्या नवीन ७/१२ क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येईल. त्यासाठी मॅट्रीक्स 

तयार करून Website वर उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

५.३ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २०(२), ८५, ८७, (१०६ सह १३५), १२२, १३५, २४७, 

२५७ अन्वये पारित होणाऱ्या असे आदेशा ज्याद्वारे क्षेत्र व हद्दीत बदल होत आहेत तसेच Hog 

आदेशा यांच्याद्वारे तसेच होत जमीनिसाठीच्या मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडणेस प्रतिबंध 

करण्याबाबत व तिचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ चे कलम ३२(१) नुसार जेव्हा जेव्हा 
क्षेत्र व हद्दीत बदल करून नवीन भूमापन क्रमांक देणेत येतील तेव्हा त्यास नवीन ULPIN लागू 
होईल. 

५.४. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १०६ व १५५ अंतर्गत प्रकरणांमध्ये तसेच 

टंकलेखनातील चुकांच्या प्रकरणांमध्ये, संबंधित ७/१२ च्या ULPIN मध्ये कोणताही बदल करण्यात 

येणार नाही. 
६. याकरीता केंद्रीकत अधिकार अभिळेख्यांचा डेटाबेस (centralized database) वापरण्यात येईल. 
७. ULPIN कार्यान्वीत करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती वापरण्यात येईल. 

७.१ प्रत्येक ७/१२ स ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्यात येईल. 

७.२. ULPIN अव्दितीय क्रम निर्मीती प्रणालीतून (Random Number generator) तयार करून 
देण्यात यावा. हा क्रमांक ११ अंकांचा असेल व त्यामध्ये हा क्रमांक योग्य आहे की, अयोग्य आहे 
हे ओळखणारी प्रणाली कार्यान्वीत असेल. 

७.३. ग्रामीण भागाचा ULPIN (७/१२ शी संलग्न) हा क्र.१,२,३ व ४ यापैकी कोणत्याही अंकाने सूरू 
होणारा Random क्रमांक असेल (एकूण उपलब्ध क्रमांक ४००० कोटी) 

७.४. जेव्हा जेव्हा भूभागाचे क्षेत्र व हद्दी यात कोणत्याही कारणास्तव बदल होईल तेव्हा नवीन 
ULPIN निर्माण करण्यात येईल त्यास लेखनप्रमाद दुरूस्ती आदेश अपवाद असेल. 

७.५. ULPIN निर्मीती व पुननिर्मीती यांचा एकमेकांशी संबंध ठेवण्याची दक्षता प्रणाली घेईल. 

७.६. ULPIN तसेच QR Code ७/१२ वर नमूद करण्यात येईल. 

ब. नागरी अधिकार अभिलेखांकरीता ULPIN:- 

१. शहरी भागात सुमारे ६० लाख नगरभूमापन क्रमांक कार्यान्वीत आहेत. 

२. संगणकीकृत अधिकार अभिलेख्यांकरीता ULPIN प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 

३. संगणकीकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण होणार असून, त्यामध्ये शहानिशा करण्याची 

व्यवस्था असेल. 

४. दुबार (Duplicate) ULPIN तयार होणार नाही. 

५. प्रकरणी ULPIN देण्याची खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
५.१. अस्तित्वात असलेले सर्व नगर भूमापन क्रमांकांना ULPIN लागू करण्यात (assign) येतील. 
५.२ क्षेत्राच्या सामिळीकरणामुळे अथवा पोटहिस्स्यामुळे त्याचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल होणार 
असल्याने तयार होणाऱ्या नवीन नगर भूमापन क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७७/ल-१. 


५.३ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २०(२),(१०६ सह 934), 922, १३५,२४७,२५७ अन्वये 
पारित होणारे असे Aa ज्याद्वारे क्षेत्र व हद्दीत बदल होत आहेत तसेच क.जा.प.आदेडशा यांच्याद्वारे 
तसेच शेत जमीनीसाठीच्या मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व तिचे 
एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ चे कलम ३२(१ नुसार जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल करून 
नवीन नगर भूमापन क्रमांक देण्यात येतील तेव्हा त्यास नवीन ULPIN देण्यात येईल. 

५.४. महाराष्ट्र महसूल संहिता कलम १०६ व १५५ अंतर्गत प्रकरणांमध्ये तसेच टंकळेखनातील चुकांच्या 
प्रकरणांमध्ये, संबंधित नगर भूमापन क्रमांकाच्या ULPIN मध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. 


६. याकरीता केंद्रीकृत अधिकार अभिळेख्यांचा डेटाबेस (centralized database) वापरण्यात येईल. 
७. ULPIN कार्यान्वीत करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती वापरण्यात येईल. 


७.१ प्रत्येक मिळकत पत्रिकेस ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्यात येईल. 
७.२. ULPIN अव्दितीय क्रम निर्मीती प्रणालीतून (Random Number generator) तयार करून देण्यात यावा 
हा क्रमांक ११ अंकी असेल व त्यामध्ये हा क्रमांक योग्य आहे की , अयोग्य आहे हे ओळखणारी प्रणाली 
कार्यान्वीत असेल. 
७.३. शहरी भागाचा ULPIN (मिळकत पत्रिका भूमापन क्रमांक संलग्न) हा क्र.५, ६, ७,८ व ९ यापैकी कोणत्याही 
अंकाने सुरू होणारा क्रमांक असेल (एकूण उपलब्ध क्रमांक ५००० कोटी) 
७.४. जेव्हा जेव्हा भूभागाचे क्षेत्र व हद्दी यात कोणत्याही कारणास्तव बदल होईल तेव्हा नवीन ULPIN निर्माण 
करण्यात येईल त्यास लेखनप्रमाद दुरूस्ती आदेश अपवाद असेल. 
७.५. ULPIN निर्मीती व पुनर्निमिती यांचा एकमेकांशी संबंध ठेवण्याची दक्षता प्रणाली घेईल. 
७.६. ULPIN तसेच QR Code मिळकतपत्रिकेवर वर नमूद करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२८१५२६०९७३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
PARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 


DI a 

B H AGWA N M A R UTI SAWA NT 2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e1 14ee98d 
5c9ecf57b, pseudonym=6A69B309A628 1 D99F5A420A268723ECEGABB4A60, 
erialNumber=C7DBA 1 C6B5F7 AB2A6CABC4F7EAD8CFA74F8F 7 AOFADCAC76 
D&F1CF22569F 16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 
Date: 2022.07.28 15:34:26 +05'30! 


(भगवान सावत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त (सवी. 

२. जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक भूमी अभिलेख (म.रा.) पुणे. 
३. जिल्हाधिकारी (सवी. 

४. उप जिल्हाधिकारी तथा डी डी ई (सवी. 

५. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख (सवी. 

६. उप विभागीय अधिकारी (सवी. 

७. तहसीलदार (सवी. 

८. उप अधीक्षक भूमी अभिलेख (सर्वी . 

९ . निवड नस्ती (ल-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


